प्राचार्य, विभाग प्रमुख व अधिव्याख्याता, 
शासकीय तंत्रनिकेतने व तत्सम संस्था, 
महाराष्ट्र तंत्रनिकेतन शिक्षक सेवा, 
गट-अ यांच्या बदल्यांबाबत. 
महाराष्ट्र शासन 
उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग 
शासन आदेश क्रमांक : बदली-४३२४/प्र.क्र.६१/२४/तांशि-७ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक 
मंत्रालय विस्तार, मुंबई-४०० ०३२. 
दिनांक : २५ सप्टेंबर, २०२४ 


शासन आदेश : 
महाराष्ट्र शासकीय कर्मचाऱ्यांच्या बदल्यांचे विनियमन आणि शासकीय कर्तव्ये पार पाडताना होणाऱ्या 


विलंबास प्रतिबंध अधिनियम, २००५ मधील कलम ४ (४(दोन) व ४ (५) येथील तरतुदीनुसार सक्षम प्राधिकाऱ्यांच्या 
मान्यतेने तंत्रशिक्षण संचाळनालयाच्या अधिपत्याखालील महाराष्ट्र तंत्रनिकेतन शिक्षक सेवा, गट-अ या सेवेतील 
खाली नमूद प्राचार्य, विभाग प्रमुख व अधिव्याख्याता, शासकीय तंत्रनिकेतने यांची स्तंभ-४ नुसार बदलीने 
पदस्थापना करण्यात येत आहे. 


अ.क्र अध्यापकाचे नाव सध्या कार्यरत संस्था बदलीनंतरची पदस्थापना बदलीचा प्रकार 
शि डा २ ३ SS eae षु 
प्राचार्य 
१ श्री. अजय मधुकरराव शासकीय तंत्रनिकेतन, | शासकीय तंत्रनिकेतन, विनंती बदली 
आगरकर अंबड अहमदनगर 
विभाग प्रमुख, यंत्र अभियांत्रिकी 
2. श्री. दुर्गशकुमार श्रीकांत शासकीय तंत्रनिकेतन, शासकीय तंत्रनिकेतन, विनंती बदली 
चव्हाण मिरज कराड 
३ श्री. अनिल रामहरी उमाळे | शासकीय तंत्रनिकेतन, शासकीय तंत्रनिकेतन, विनंती बदली 
गडचिरोली नागपूर 
४ श्री. अमित अशोक जगदळे | शासकीय तंत्रनिकेतन, शासकीय तंत्रनिकेतन, विनंती बदली 
जालना नागपूर 
विभाग प्रमुख, संगणक अभियांत्रिकी 
५ | श्री. सुधीर दत्तात्रय मुळे शासकीय तंत्रनिकेतन, शासकीय तंत्रनिकेतन, विनंती बदली 
अवसरी अहमदनगर 
विभाग प्रमुख, स्थापत्य अभियांत्रिकी 
६ | श्री. नरेद्र पुरुषोत्तम शासकीय तंत्रनिकेतन, शासकीय तंत्रनिकेतन, विनंती बदली 
शिनकर आर्वी अमरावती 
७ । श्री. संजय रंगराव देशमुख | शासकीय तंत्रनिकेतन, शासकीय तंत्रनिकेतन, विनंती बदली 
अहमदनगर नाशिक 
अधिव्याख्याता, यंत्र अभियांत्रिकी 
८ श्री. वैभव वसंतराव शासकीय तंत्रनिकेतन, शासकीय तंत्रनिकेतन, प्रशासकीय बदली 
गडुमवार अंबड हिंगोली 
९ श्री. दत्तात्रय नामदेवराव शासकीय तंत्रनिकेतन, शासकीय तंत्रनिकेतन, विनंती बदली 
भटकर हिंगोली अंबड 
१० | श्रीमती पल्लवी सुधीर शासकीय तंत्रनिकेतन, | झासकीय तंत्रनिकेतन, पुणे विनंती बदली 
सरोदे अवसरी 


शासन आदेशा क्रमांकः बदली-४३२४/प्र.क्र.६१/२४/तांशि-७ 


अ.क्र. अध्यापकाचे नाव सध्या कार्यरत संस्था बदलीनंतरची पदस्थापना बदलीचा प्रकार 
i ai | २ ३ PB 4 
११ | श्री.संजय मुरलीधर शासकीय तंत्रनिकेतन, शासकीय तंत्रनिकेतन, विनंती बदली 
साळवी कोल्हापूर कराड 
१२ । श्री. मनोज सुरेश ठाकूर शासकीय तंत्रनिकेतन, शासकीय तंत्रनिकेतन, विनंती बदली 
धुळे नाशिक 
१३ | श्री. सुनिल विष्णू मेढे शासकीय तंत्रनिकेतन, | झासकीय तंत्रनिकेतन, धुळे | प्रशासकीय बदली 
नाशिक 
१४ | श्री. अरविंद गिरधरराव शासकीय तंत्रनिकेतन, शासकीय तंत्रनिकेतन, विनंती बदली 
मानकर वाशिम अमरावती 
१५ | श्रीमती मोनाली दिपक शासकीय तंत्रनिकेतन, शासकीय तंत्रनिकेतन, विनंती बदली 
कोठेकर आर्वी नागपूर 
१६ | Ht. वैभव जगदीडा देशपांडे | झासकीय तंत्रनिकेतन, | शासकीय तंत्रनिकेतन, ठाणे | प्रशासकीय बदली 
पुणे 
१७ | श्री. चंद्रकांत सुखदेव शासकीय तंत्रनिकेतन, । झासकीय तंत्रनिकेतन, पुणे विनंती बदली 
घाडगे ठाणे 
अधिव्याख्याता, स्थापत्य अभियांत्रिकी 
१८ | श्री. प्रताप आण्णा पिसाळ शासकीय तंत्रनिकेतन, शासकीय तंत्रनिकेतन, विनंती बदली 
कराड सोलापूर 
१९ | श्री.रामहरी मोतीराम शासकीय तंत्रनिकेतन, | शासकीय तंत्रनिकेतन, पुणे विनंती बदली 
आघाव अहमदनगर 
२०  । श्री. विजय मारुतराव शासकीय तंत्रनिकेतन, उप सचिव (तां), म.रा.तं.शि. विनंती बदली 
कोल्हे पुणे मंडळ विभागीय कार्यालय, पुणे 
या पदावर तदर्थ व्यवस्थेने (मूळ 
पदाचे वेतन संरक्षित करुन) 
अधिव्याख्याता, विद्युत अभियांत्रिकी 
२१ | श्री.मनोज चंद्रभान मुसळे शासकीय तंत्रनिकेतन, शासकीय तंत्रनिकेतन, विनंती बदली 
गडचिरोली नागपूर 
२२ श्री.गणेश महादेवराव शासकीय तंत्रनिकेतन, शासकीय तंत्रनिकेतन, विनंती बदली 
घुलक्षे मूर्तीजापूर अमरावती 
२३ | श्री. नितीन विनायकराव शासकीय तंत्रनिकेतन, शासकीय तंत्रनिकेतन, प्रशासकीय बदली 
फांजे अमरावती मुर्तीजापूर 
२४ | श्री. देवदत्त यशवंत शासकीय तंत्रनिकेतन, | झासकीय तंत्रनिकेतन, पेण | प्रशासकीय बदली 
शिनगारे कराड 
२५ | sit. गणेश भैरु शिदे शासकीय तंत्रनिकेतन, शासकीय तंत्रनिकेतन, विनंती बदली 
पेण कराड 
२६ । श्रीमती रुपाली तानाजी शासकीय तंत्रनिकेतन, शासकीय तंत्रनिकेतन, प्रशासकीय बदली 
पाटील पुणे अवसरी 
२७ | श्री. जाबीर गुलाब मोमीन शासकीय तंत्रनिकेतन, | शासकीय तंत्रनिकेतन, पुणे विनंती बदली 
अवसरी 
२८ | श्रीमती संगिता सुहास शासकीय तंत्रनिकेतन, शासकीय तंत्रनिकेतन, विनंती बदली 
उमरे अवसरी नाशिक 
२९ | atl. महेश सखाराम शासकीय तंत्रनिकेतन, । शासकीय तंत्रनिकेतन, मुंबई विनंती बदली 
नारखेडे नाशिक 
३० | श्रीमती रुपाली राजेठा शासकीय तंत्रनिकेतन, शासकीय तंत्रनिकेतन, विनंती बदली 
किर्तने मुंबई नाशिक 


पृष्ठ ७ पैकी २ 


शासन आदेठा क्रमांकः बदली-४३२४/प्र.क्र.६१/२४/तांशि-७ 


अ.क्र अध्यापकाचे नाव सध्या कार्यरत संस्था बदलीनंतरची पदस्थापना बदलीचा प्रकार 
| fa | २ ३ 1 छे 4 
३१ | att. अभिषेक बाजीराव शासकीय तंत्रनिकेतन, शासकीय तंत्रनिकेतन, विनंती बदली 
काटकर रत्नागिरी कोल्हापूर 
३२ | aft. किरण भास्कर शासकीय तंत्रनिकेतन, सहाय्यक संचालक (तां.), विनंती बदली 
कुलकर्णी सोलापूर तंत्रशिक्षण विभागीय कार्यालय, 
पुणे या पदावर तदर्थ व्यवस्थेने 
(मूळ पदाचे वेतन संरक्षित 
करुन) 
अधिव्याख्याता, रसायनशास्त्र 
३३ | श्रीमती शुभांगी लक्ष्मण शासकोय तंत्रनिकेतन, | शासकोय तंत्रनिकेतन, आर्वी । प्रशासकीय बदली 
सायरे नागपूर 
३४ | श्रीमती मुद्रीका Saar शासकीय तंत्रनिकेतन, शासकीय तंत्रनिकेतन, विनंती बदली 
अहमद आर्वी नागपूर 
३५  । श्रीमती शितल आनंद शासकीय तंत्रनिकेतन, शासकीय तंत्रनिकेतन, प्रशासकीय बदली 
काकडे पुणे अवसरी 
३६ | श्रीमती गजराली मधुकर शासकीय तंत्रनिकेतन, । झासकोीय तंत्रनिकेतन, पुणे विनंती बदली 
पटेल कराड 
३७ ||श्री. राम गोविद शिदे शासकीय तंत्रनिकेतन, शासकीय तंत्रनिकेतन, विनंती बदली 
अवसरी कराड 
अधिव्याख्याता, उपयोजित यंत्रशास््र 
३८ | श्री. विलास रंगनाथ शासकीय तंत्रनिकेतन, शासकीय तंत्रनिकेतन, विनंती बदली 
गायकवाड अहमदनगर नाशिक 
३९ | श्री. अनंत गोकुळ भैसवार शासकीय तंत्रनिकेतन, शासकीय तंत्रनिकेतन, विनंती बदली 
ब्रम्हपूरी नागपूर 
अधिव्याख्याता, गणित 
४० | श्रीमती नागिणी शासकीय तंत्रनिकेतन, झासकीय निवासी महिला विनंती बदली 
अण्णासाहेब पाटील सोलापूर तंत्रनिकेतन, लातूर 
४१ | श्री.महेश किठडानराव शासकीय निवासी महिला शासकीय तंत्रनिकेतन, प्रशासकीय बदली 
सूर्यवंशी तंत्रनिकेतन, लातूर सोलापूर 
४२ | at. गिरीष पुंडलिक शासकीय तंत्रनिकेतन, शासकीय तंत्रनिकेतन, विनंती बदली 
भांडेकर बीड सोलापूर 
v3 श्री. हिराचंद धर्मराज भोई शासकीय तंत्रनिकेतन, | शासकीय तंत्रनिकेतन, बीड । प्रशासकीय बदली 
सोलापूर 
अधिव्याख्याता, रसायन अभियांत्रिकी 
४४ | श्रीमती वेदिका अमोल शासकीय तंत्रनिकेतन, | शासकीय तंत्रनिकेतन, ठाणे विनंती बदली 
गोसावी पेण 
४५ । श्रीमती शुभांगी रामदास शासकीय तंत्रनिकेतन, । झासकीय तंत्रनिकेतन, पेण | प्रशासकीय बदली 
मोहुले ठाणे 
४६ । श्रीमती प्रज्ञा सचिन घोडे शासकीय तंत्रनिकेतन, | शासकीय तंत्रनिकेतन, ठाणे विनंती बदली 
पेण 
४७ | St. UT अशोक भडांगे शासकीय तंत्रनिकेतन, | शासकीय तंत्रनिकेतन, पेण | प्रशासकीय बदली 
ठाणे 
अधिव्याख्याता, मेडीकल इलेक्ट्रॉनिक्स 
४८ | श्रीमती त्रघ्जुता मिलींद शासकीय निवासी महिला | झासकोय तंत्रनिकेतन, विनंती बदली 
साठे तंत्रनिकेतन, लातूर मिरज 


पृष्ठ ७ पैकी ३ 


शासन आदेशा क्रमांकः बदली-४३२४/प्र.क्र.६१/२४/तांशि-७ 


अ.क्र. अध्यापकाचे नाव सध्या कार्यरत संस्था बदलीनंतरची पदस्थापना बदलीचा प्रकार 

| as | २ ३ PB 4 

४९ | श्रीमती निलम सुग्रीव शासकीय तंत्रनिकेतन, | शासकौोय निवासी महिला विनंती बदली 
कांबळे मिरज तंत्रनिकेतन, लातूर 

अधिव्याख्याता, माहिती तंत्रज्ञान 
yo | श्री. ओम रामकिडान वर्मा शासकीय तंत्रनिकेतन, । झासकीय तंत्रनिकेतन, पुणे विनंती बदली 
अवसरी 

५१ | श्रीमती हिना केसर फिरोज | शासकीय तंत्रनिकेतन, शासकीय तंत्रनिकेतन, विनंती बदली 
खान पुणे अवसरी 

५२ श्रीमती अर्चना पद्याकरराव | शासकीय तंत्रनिकेतन, शासकीय तंत्रनिकेतन, विनंती बदली 
जाणे मूर्तीजापूर अमरावती 

५३ | श्रीमती करुणा पंजाब उके | शासकीय तंत्रनिकेतन, शासकीय तंत्रनिकेतन, प्रशासकीय बदली 

अमरावती मूर्तीजापूर 

५४ | श्रीमती दिपीका प्रदिप शासकीय तंत्रनिकेतन, शासकीय तंत्रनिकेतन, विनंती बदली 
चनमनवार गोंदिया नागपूर 

५५ | श्री.लेखराज दिनकरराव शासकीय तंत्रनिकेतन, शासकीय तंत्रनिकेतन, प्रशासकीय बदली 
विल्हेकर नागपूर गोंदिया 

५६ | श्रीमती शिफा मोहम्मद शासकीय तंत्रनिकेतन, शासकीय तंत्रनिकेतन, विनंती बदली 
अझरुद्दीन गोंदिया नागपूर 

५७ | श्रीमती इशा leat शासकीय तंत्रनिकेतन, शासकीय तंत्रनिकेतन, प्रशासकीय बदली 
सांगोळकर नागपूर गोंदिया 

५८ | att. appar शासकीय तंत्रनिकेतन, शासकीय तंत्रनिकेतन, विनंती बदली 
व्दारकादास अग्रवाल ठाणे गोंदिया 

अधिव्याख्याता, संगणक अभियांत्रिकी 

५९ । श्रीमती स्वाती गणेशराव शासकीय तंत्रनिकेतन, शासकीय तंत्रनिकेतन, विनंती बदली 
ढोके अचलपूर खामगांव 

६० | श्री. नितेश संतोषराव शासकीय तंत्रनिकेतन, शासकीय तंत्रनिकेतन, विनंती बदली 
उदापूरकर खामगांव अचलपूर 

६१ | श्रीमती सायली प्रदिप शासकीय तंत्रनिकेतन, । झासकीय तंत्रनिकेतन, पुणे विनंती बदली 
आंबवणे पेण 

६२ | श्रीमती garg सुधीर शासकीय तंत्रनिकेतन, | झासकीय तंत्रनिकेतन, पेण | प्रशासकीय बदली 
साठवणे पुणे 

६३ | श्रीमती भारती मनोज शासकीय तंत्रनिकेतन, । झासकीय तंत्रनिकेतन, पुणे विनंती बदली 
पुरोहित अवसरी 

६४ । श्रीमती आफिया अकबर शासकीय तंत्रनिकेतन, शासकीय तंत्रनिकेतन, प्रशासकीय बदली 
शेख पुणे अवसरी 

६५ | श्री. आशिष दिलीपराव शासकीय तंत्रनिकेतन, शासकीय तंत्रनिकेतन, विनंती बदली 
थेटे यवतमाळ अमरावती 

६६ । श्रीमती शितल विठ्ठलराव शासकीय तंत्रनिकेतन, शासकीय तंत्रनिकेतन, विनंती बदली 
बहाळे मूर्तीजापूर यवतमाळ 

६७ । श्रीमती आशा प्रभाकर शासकीय तंत्रनिकेतन, शासकीय तंत्रनिकेतन, विनंती बदली 
चौधरी मुंबई जळगांव 

६८ | श्रीमती अश्विनी बाबुराव शासकीय तंत्रनिकेतन, शासकीय तंत्रनिकेतन, प्रशासकीय बदली 
लोखंडे जळगांव मुंबई 


पृष्ठ ७छपैकी ४ 


शासन आदेठा क्रमांकः बदली-४३२४/प्र.क्र.६१/२४/तांशि-७ 


अ.क्र अध्यापकाचे नाव सध्या कार्यरत संस्था बदलीनंतरची पदस्थापना बदलीचा प्रकार 
| 9 | २ ३ Po 4 
६९ ।श्री.सतीडा दादा पोरे शासकीय तंत्रनिकेतन, | शासकीय तंत्रनिकेतन, बीड | प्रशासकीय बदली 
धाराशिव 
७० । श्री. प्रवीण जगन बनसोडे शासकीय तंत्रनिकेतन, शासकीय तंत्रनिकेतन, विनंती बदली 
बीड धाराशिव 
अधिव्याख्याता, अणुविद्युत अभियांत्रिकी 
७१ श्री. दिनेश धोडीराम शासकीय निवासी महिला शासकीय तंत्रनिकेतन, विनंती बदली 
गायकवाड तंत्रनिकेतन, तासगांव मिरज 
७२ । श्रीमती सुचिता सचिन शासकीय तंत्रनिकेतन, झासकीय निवासी महिला प्रशासकीय बदली 
राठी मिरज तंत्रनिकेतन, तासगांव 
७३ श्रीमती सारिका साधुराम शासकीय शासकीय तंत्रनिकेतन, पुणे विनंती बदली 
छतवाणी तंत्रनिकेतन,कोल्हापूर 
oy । श्रीमती शितल अप्पासाहेब । शासकीय तंत्रनिकेतन, शासकीय तंत्रनिकेतन, विनंती बदली 
बेनाडे कराड कोल्हापूर 
७५ | श्रीमती विनया गोपाळराव | शासकीय तंत्रनिकेतन, पु.ला. शासकीय विनंती बदली 
राजेश्वरकर धाराशिव तंत्रनिकेतन, लातूर 
७६ । श्रीमती अश्विनी बाळकृष्ण पु.ला. शासकीय शासकीय तंत्रनिकेतन, विनंती बदली 
मैंदरकर तंत्रनिकेतन, लातूर धाराशिव 
७७ | श्रीमती भाग्यवती शासकीय तंत्रनिकेतन, | झासकोीय तंत्रनिकेतन, पुणे विनंती बदली 
जयसिंगराव निंबाळकर कराड 
७८ | श्री.नितीन दिळीप शासकीय तंत्रनिकेतन, शासकीय तंत्रनिकेतन, प्रशासकीय बदली 
तोरडमल पुणे कराड 
७९ | iad Prater शासकीय तंत्रनिकेतन, | शासकीय तंत्रनिकेतन, धुळे विनंती बदली 
सोमनाथ गुजराथी कराड 
८० _ | St. उल्हास रामराव शासकीय तंत्रनिकेतन, शासकीय तंत्रनिकेतन, प्रशासकीय बदली 
देशमुख धुळे कराड 
८१ | श्री.प्रदिप कोडबाराव शासकीय तंत्रनिकेतन, शासकीय तंत्रनिकेतन, विनंती बदली 
विनकरे बीड नांदेड 
८२ | श्री.अब्दुल फईमिद अब्दुल | शासकीय तंत्रनिकेतन, | शासकीय तंत्रनिकेतन, बीड | प्रशासकीय बदली 
हादी नांदेड 
८३ | श्री.अतुल शेषरावजी दाढे | शासकीय तंत्रनिकेतन, शासकीय तंत्रनिकेतन, विनंती बदली 
रत्नागिरी अचलपूर 
८४ | श्री. राजेश मधुकर इंगळे प्रणाली विश्लेषक, शासकीय तंत्रनिकेतन, प्रशासकीय बदली 
म.रा.तं.शि. मंडळ, जालना 
विभागीय कार्यालय, पुणे 
अधिव्याख्याता, इंग्रजी 
८५ _ | Si. खान जहिर अहमद शासकीय तंत्रनिकेतन, शासकीय तंत्रनिकेतन, विनंती बदली 
वाशिम अंबड 
८६ | श्री. विजय नरहरराव शासकीय तंत्रनिकेतन, शासकीय तंत्रनिकेतन, प्रशासकीय बदली 
मजगे अंबड वाशिम 
अधिव्याख्याता, पदार्थ विज्ञान 
८७ | श्री.गणपत माधवराव डक शासकीय तंत्रनिकेतन, शासकीय तंत्रनिकेतन, विनंती बदली 
जिंतूर नांदेड 


पृष्ठ ७ पैकी ५ 


शासन आदेशा क्रमांकः बदली-४३२४/प्र.क्र.६१/२४/तांशि-७ 


अ.क्र. अध्यापकाचे नाव सध्या कार्यरत संस्था बदलीनंतरची पदस्थापना बदलीचा प्रकार 
i ae || २ ३ Po 4 
८८ _ श्री. सतिश पुरसिग राठोड | झासकोय तंत्रनिकेतन, शासकीय तंत्रनिकेतन, प्रशासकीय बदली 
नांदेड जिंतूर 
८९ | श्री. पंकज मोतीराम नाहिदे | शासकीय तंत्रनिकेतन, शासकीय तंत्रनिकेतन, विनंती बदली 
बीड नंदुरबार 


अधिव्याख्याता, स्वयंचल अभियांत्रिकी 


९० | श्रीमती शितल सु. फरताडे | शासकीय तंत्रनिकेतन, | प्रणाली विश्लेषक, म.रा.तं.शि. विनंती बदली 

नाशिक मंडळ, विभागीय कार्यालय, पुणे 

या पदावर तदर्थ व्यवस्थेने (मूळ 
पदाचे वेतन संरक्षित करुन) 


०२. प्रशासकीय कारणास्तव बदली झालेल्या अध्यापकांना शासन नियमानुसार पदग्रहण अवधी, प्रवास भत्ता व 
दैनिक भत्ता अनुज्ञेय राहील. विनंती बदली असलेल्या अध्यापकांना पदग्रहण अवधी, प्रवास भत्ता व दैनिक भत्ता 
अनुज्ञेय राहणार नाही. 

०३. सदर आदेश तात्काळ अंमलात येतील. 

०४. उपरोक्त अध्यापकांपैकी ज्या अध्यापकांची सेवा शासकीय अभियांत्रिकी महाविद्यालय, कोल्हापूर येथे 
उसनवारी तत्वावर वर्ग करण्यात आली आहे, त्यांची उसनवारी तत्वावरील सेवा या आदेशाच्या दिनांकापासून 
संपुष्टात येईल. 

०५. बदलीच्या आदेशाची अंमलबजावणी तात्काळ व कार्यक्षमरित्या होण्याकरीता खालील सूचनांचे 
काटेकोरपणे पालन करावे. 


१) बदलीबाबतचे आदेशा निर्गमित झाल्यानंतर संबंधित अध्यापकांनी सध्या कार्यरत असलेल्या संस्थेतून 
तात्काळ त्यांच्या बदलीनंतरच्या संस्थेत रुजू व्हावे. तसेच संस्था/ कार्यालय प्रमुखांनी पर्यायी अध्यापक/ 
अधिकारी हजर होण्याची वाट न पाहता, बदली करण्यात आलेल्या अध्यापकास/अधिकाऱ्यास तात्काळ 
कार्यमुक्त करावे. संबंधित अध्यापकांनी महाराष्ट्र नागरी सेवा (पदग्रहण अवधी, स्वियेतर सेवा आणि 
निलंबन, बडतर्फी व सेवेतून काढून टाकणे यांच्या काळांतील प्रदाने) नियम, १९८१ नुसार विहीत करण्यात 
आलेल्या पदग्रहण अवधीतच, बदलीने पदस्थापना दिलेल्या संस्था/ कार्यालयात रूजू होण्याची दक्षता 
घ्यावी. अन्यथा त्यांच्या अनुपस्थितीचा कालवधी हा अकार्यदिन (dies non) म्हणून गणला जाईल. 

२) संबंधित संस्थेच्या प्राचार्यांनी संस्थेत रुजू होण्यासाठी आलेल्या अध्यापकांना विनाविलंब रुजू करुन घ्यावे. 
एखाद्या अध्यापकास रुजू करुन न घेतल्यामुळे सक्तीचा प्रतीक्षाधिन कालावधी ठरुन काम न करता वेतन 
व भत्ते देण्याचा प्रसंग उद्भवल्यास, संबंधित संस्थेचे प्राचार्य यांना जबाबदार धरण्यात येईल. 

३) संबंधित संस्था/ कार्यालय प्रमुखांनी अध्यापकांना कार्यमुक्त न केल्यास त्यांचेविरूध्द संचालक, तंत्रशिक्षण 
यांनी वेळीच प्रशासकीय कारवाई करावी व आवऱ्यकतेनुसार प्रस्ताव शासनाच्या मान्यतेसाठी सादर 
करावा. 

४) संबंधित अध्यापकांनी त्यांचा रुजू अहवाल संचालक, तंत्रशिक्षण संचालनालय यांचेमार्फत तात्काळ 
शासनास सादर करावा. 


पृष्ठ ७ पैकी ६ 


शासन आदेठा क्रमांकः बदली-४३२४/प्र.क्र.६१/२४/तांशि-७ 


०६. सदर शासन आदेश महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा संकेतांक २०२४०९२५१२३७३०३५०८ असा आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने 
साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


SAMEER 
LAXMAN DHERE = 


(समीर ढेरे) 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 
प्रति, 
संबंधित अध्यापक (प्राचार्य/ कार्यालय प्रमुख, संबंधित संस्था यांचेमार्फत). 
Wa: 


Ee) 


मा.मुख्यमंत्री यांचे अपर मुख्य सचिव, मंत्रालय, मुंबई, 

मा. मंत्री, उच्च व तंत्रशिक्षण यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई, 

संचालक, तंत्रशिक्षण संचालनालय, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई, 

सर्व सहसंचालक, तंत्रशिक्षण विभागीय कार्यालये, (तंत्रशिक्षण संचालनालय यांचेमार्फत ), 
संचालक, महाराष्ट्र राज्य तंत्रशिक्षण मंडळ, मुंबई, 

प्राचार्य, संबंधित शासकीय तंत्रनिकेतने व तत्सम संस्था (तंत्रशिक्षण संचालनालय यांचेमार्फत ), 
महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता/ लेखा परीक्षा ) महाराष्ट्र-१/२, मुंबई / नागपूर, 
अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई, (तंत्रशिक्षण संचालनालय यांचेमार्फत ), 

निवासी लेखा अधिकारी, मुंबई, (तंत्रशिक्षण संचाळनाळलय यांचेमार्फत), 

१०) सर्व संबंधित जिल्हा कोषागार अधिकारी (तंत्रशिक्षण संचालनालय यांचेमार्फत ), 

११) प्रधान सचिव, उच्च व तंत्रशिक्षण यांचे स्वीय सहाय्यक, मंत्रालय, मुंबई, 

१२) निवड नस्ती (तांशि-७). 


2S 2s See SS 


vo 


पृष्ठ ७ पैकी ७ 


